वि २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षात धर्मादाय 
प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थाना धर्मादाय देणगीचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 


शासन निर्णय क्र. आरएसी-१०१०/प्र.क्र.३१/सेकपी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ०२ डिसेंबर, २०१०. 
संदर्भ:- शा.नि.गृह विभाग क्र. आरएसी-१०१०/ प्र.क्र.२९/ १०/सेकपी-१, 
मंत्रालय, मुंबई,दि.१२.११.२०१०. 

शासन निर्णय:- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून प्राप्त 
होणारा कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. सदर प्राप्त उत्पन्नाच्या अनुषंगाने 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरीता चालू आर्थिक वर्ष २०१०-११ च्या 
अर्थसंकल्पामध्ये रु. १ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीमधून संदर्भाधीन 
दि.१२.११.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये रू.१.५० लाख एवढी रक्‍कम मंजूर करण्यात 
आलेली आहे व रू.९८.५० लाख एवढी तरतूद शिल्लक आहे. 

शासन याद्वारे वरील उपलब्ध तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील ७४ संस्थाना /व्यक्तिगत प्रकरणी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम 
अदा करण्यासाठी एकूण रु.५७.२० लाख (अक्षरी रुपये सत्तावन लाख वीस हजार फक्त) 
एवढी रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. 
२. संबंधित संस्थांनी /व्यक्‍तींनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ 
निधीची मागणी केली आहे त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या अनुषंगाने " सनदी लेखापाल" यांनी प्रमाणित 
केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्था 


नियमानुसार पुढील कारवाईस पात्र राहतील. 


D:\S 5 K\2009\SEG-P-1\AUG/06-GR. lwp 1 


३. श्री.जे.आर.मेजारी, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) 
यांना ज्ञापन क्र.एचडीई-१४०७/प्र.क्र.२९९/आस्था-२, दि. २२/०५/२००७ अन्वये आहरण व 
afar अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

४. श्री.सु.ग.सोनवणे, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून या मागणीसाठी घोषीत केले आहेत. 

प. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६ मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०- इतर 
सामाजिक सेवा" (००)१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय 
प्रयोजनासाठी देणग्या, ५० इतर खर्च (२२५० ०२२ ८) या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१०-२०११ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

Gi प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.५०४/१०-व्यय-८, 
दि.४/११/१० अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१०१२०२१६३५२८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क. 160 


( जे. आर. मेजारी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (१) ( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-८/ अर्थ-४ 
अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय. 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


D:\S $ K\2009\SEC-P-1\AUG/06-GR.Iwp 2 


सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेले धर्मादाय देणगीचे बाटप 
शासन निर्णय क्र.आरएसी-१०१०/ प्र.क्र.३१/ सेकपी-१, दि. २ डिसेंबर, २०१० चे सहपत्र 


अ.क्र. ' संस्थेचे नाव मंजूर निधी 

९ श्री. व्दितांबर बापू सौंदडे, मु.शिरढोण, ता.कवठेमहांकाळ, | ५०,००० 
जि.सांगली 

२ । श्रीमती. संगिता तानाजी गवळो ३०,००० 
कविता प्रकाशन,तासगांव, जि.सांगली 

३ | माऊली देवस्थान ट्रस्ट, पुणदी, ता.पलुस, जि.सांगली १,००,००० 
ग्रंथाली विश्वस्त संस्था, ग्रँटरोड, मुंबई ] २,५०००० 

५ | गुरूवर्य जी.पी.(काका) पाटील हायस्कूल, ढवळी, ५०,००० 
ता.तासगांब, जि.सांगली 

६ | मनमंदीर मतिमंद मुलांची कार्यशाळा , कुडाळ, . | ५०,००० 
ता.जाबली, जि.सातारा | 

७ | da गाडगेबाबा रक्‍तपेढी, बडनेरा, जि. अमरावती १,००,००० 

८ | सनराईज लां हाउस, माटुंगा, मुंबई ३५,००० 

९ । आजाद शिक्षण संस्था, मिरज, सांगली २,५०,००० 

१० | महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार, पूणे “| १५०००० | 

११ | att. विजय वैद्य, बोरीबली, मुंबई २५,००० 

( गाथा संयुक्‍त महाराष्ट्र आंदोलनाची) 

१२ | कु.रूतुजा संपतराव भोसले, पूणे ७०,००० 

१३ | श्रध्दा प्रकाशन, सांगली, जि.सांगली | %,00,000 | 

१४ | मॅजेस्टिक बुक हाऊस, सेनापती बापट मार्ग, दादर, मुंबई १,५०,००० 

१५ | श्री. तुकाराम विठठल सदाकेळ 40,000 
अध्यक्ष, युनायटेड शेड्युल कास्ट गारमेंट को-ऑप, 
सोसायटी , मौजे नागांव, ता.तासगांब, जि.सांगली 

१६ | श्री. दिलीप श्रीधर पवार, (छायाचित्रकार), ५/५३, 30,000 
बीआयटी चाळ, डॉ.आंबेडकर रोड, परेल, मुंबई 

१७ । जीवनरेखा रक्‍तपेढी, जत, जि.सांगली २,५०,००० 

१८ | नवाकाळ बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा, मुंबई २,००,००० 

१९ | कु.स्वप्नाली गोपाल यादव, जोगेश्वरी, मुंबई ५०,००० 

२० | महात्मा ज्योतीबा फुले समता प्रतिष्ठाण, पुणे | १,५०,००० 

का. 


जे.आर.मेजारी शे 
कार्यासन अधिकारी 


| १ । पदमभुषण डॉ.क्रांतिबीर नागनाथ अण्णा नायकवडी कला | २,००,००० 
महाविद्यालय, झरे, ता.आटपाडी, जि.सांगली 
२२ | म्हसोबा मंदिर, चुडेखिंडी , ता. तासगांव, जि.सांगली १,००,००० 
२३  । कर्मवीर मोफत वाचनालय, सुलतानगादे, ता.खानापूर, ५०,००० 
जि.सांगली 

२४ | पदमभुषण वसंतदादा पाटील सार्वजनिक वाचनालय ५०,००० 
रांजणी, ता.कवठे महाकाळ, जि.सांगली 

२५ | शिवाजीराव बापू शेंडगे नगर वाचनालय, कवठे महाकाळ, ५०,००० 
जि.सांगली 

२६ | ज्ञानदान शिक्षण संस्थासंर्चालित श्री महालक्ष्मी हायस्कूल, १,००,००० 
देशिंग हरोली, ता.कबठे महांकाळ, जि.सांगली 
२७  । कासेगांव एज्युकेशन सोसायटी, ता.बाळवा, जि.सांगली | ५०,००० 
२८ । बसंत शिक्षण संस्था, निमणी, ता.तासगंब, जि.सांगली ५०,००० 
२९ | पद्मभुषण वसंतदादा पाटील महाविद्यालय, कवठे १,००,००० 
महांकाळ, जि.सांगली 

। ३० | सांगली जिल्हा श्रमिक महिला संघटना, पटेल चौक, ७०,००० 
सांगली 

३१  । तानाजीराव पाटील नगर वाचनालय, पुजारबाडी, ५०,००० 
ता.आटपाडी, जि,सांगली 

३२ । आप्रपाली बौध्द समाज संघ, तासगांव, ५०,००० 


३३ | मा.आर.आर.पाटील बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था, ५०,००० 
शिरढोण, ता.कवठे महाकाळ, जि. सांगली 
३४ | कै. मंगला रघुनाथ केडगे वाचनालय, सांगली, जि.सांगली ५०,००० 
३५ | मल्लुदेबी शिक्षण प्रसारक मंडळ, घोरपडी, ता.कवठे १,००,००० 
महांकाळ, जि.सांगली 
३६ | तासगांब रोटरी चॅरिटेबल ट्रस्ट, तासगांव , जि.सांगली ५०,००० 
३७ | राधेश्याम बहुउदेशीय सेवाभावी संस्था, मु.पो. सावरगांव, ५०,००० 
ता.अहमदपूर, जि.लातूर 
३८ | श्री. सावळसिध्द शिक्षणसंस्था, सावळज, ता.तासगांव, ५०,००० 
| जि.सांगली 
३९ | कवठे महाकाळ तालुका ग्रामिण मराठी पत्रकार संघ, ५०,००० 
wx 
31 ४0, | ty 
जे.आर.मेजारी 


कार्यासन अधिकारी 


| .सांगली 
४० | शिवप्रसाद विकास परिषद, सांगली, जि.सांगली २,५०,००० 
४१ । नटराज नाट्य कला मंडळ, बारामती, जि.पुणे २,५०,००० 
४२ . | सुप्रिया सुळे नर्सिंग कॉलेज, arena, जि.गडचिरोली १,५०,००० 
४३ | वर्धमान सार्वजनिक वाचनालय, बाहेगव्हाण, ता.वबडवणी , | ५०,००० 
जि.बीड 
४४ | श्रीमती. कमला मेहता , अंध शाळा, १६०, दादासाहेब ५०,००० 
फाळके रोड, दादर मुंबई 
४५ | ब्लाईड रिलीफ असोसिएशन फॉर दि ब्लाईड, अंनी बेझंट | ५०,००० 
रोड, बरळी, मुंबई 
४६ । प्रगती अंध विद्यालय, मु.पो.बदलापूर, ता. अंबरनाथ, ५०,००० 
जि.ठाणे 
४७ | दि पुना स्कूल अँन्ड होम फॉर दि ब्लाईंड ट्रस्ट, डॉ.माचवे ५०,००० 
रोड, कोरेगांब पार्क, पूणे 
४८ | WA प्रबोधन भवन, कोल्हापूर गंगावेश, जि.कोल्हापूर ५०,००० 
४९ | लायन्स क्लब पंढरपूरअंध बिकास संस्था, नगर परिषद ५०,००० 
इमारत, दुसरा मजला, हनुमान मैदान, पंढरपूर, 
जि.सोलापूर 
Go | अंध मुलींची शाळा, गणपती रोड, धुळे, जि.धुळे ५०,००० 
५१ | वर्धमान स्थानकवासी जनश्राबक संघ, श्री. गुरु गणेश ५०,००० 
दृष्टीहीन विद्यालय, शिवाजी चौक जालना, जि.जालना 
७५२ | मराठवाडा असोसिएशन ऑफ दि ब्लाईंड, एमएबी निवासी | ५०,००० 
अंध विद्यालय, उदगीर, जि.लातूर 
५३ | महात्मा ज्योतीबा फुले जीबन शिक्षण प्रसारक ब अपंग ५०,००० 
सेवा मंडळ, बलगुड, संत कबीर निवासी अंध विद्यालय, 
गालीबनगर, उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद 
५४ | राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था, निवासी अंध विद्यालय, ५०,००० 
चिखलदरा, जि.अमरावती 
५५ | अंध कल्याण व पुनर्वसन संस्था, कन्हुभाई व्होरा निवासी ५०,००० 
अंध विद्यालय, गोरक्षण रोड, मलकापूर, जि.अकोला 
७५६ | अपंग कल्याण व पुनर्वसन संस्था, अंध निवासी विद्यालय, ५०,००० 
अजिंठा रोड, ता.जि.बुलडाणा 
ms ( 
जे.आर.मेजारी 


कार्यासन अधिकारी 


५७ | शारदा कला व सांस्कृतिक मंडळ, शिवाजी चौक, नागपूर, ५०,००० 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अंध विद्यालय, नालवाडी, 
वर्धा, जि.वर्धा 
५८ | माऊली सेवाभावी संस्था, आदर्शनगर, पाली, जि.बीड 40,000 
७९ * | प्रियदर्शनी शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांगरीरोड, जि.बीड ७०,००० 
६० | जीवन ज्योत प्रतिष्ठाण, अंधेरी, मंबई ५०,००० 
६१ | म्हसळे तालुका सार्वजनिक वाचनालय, मु.पो.म्हसळा, ५०,००० 
जि.रायगड 
६२ । जीवनदायी ग्रामिण विकास संस्था, खंडाळा, जि.सातारा ५०,००० 
६३ | सिध्दिविनायक बहुउद्देशीय मंडळ, वाघळी, ५०,००० 


ता.चाळीसगांब, जि.जळगांव 


६४ | न्यु सिटीकल इन्स्टिट्युट, अमरावती, जि.अमरावती | ००,००० 
६५ | मुक्ताई बहुउद्देशीय संस्था, भूम, जि.उस्मानाबाद ५०,००० 
६६ | व्यंकटेश बहुउद्देशीय फाऊंडेशन, बडतो, ता.चोपडा, ५०,००० 
जि.जळगांव 
६७ । जनजागृती सेवाशिक्षण संस्था, एमआयडीसी कोटागल, ५०,००० 
जि.गडचिरोली 
gc | श्री शरदचंद्र सार्वजनिक वाचनालय, शिलेगांव, ता.राहुरी, | ५०,००० 
जि.अहमदनगर 
६९ | Hale कर्वे शिक्षण संस्था, पुणे १,००,००० 
७० | आधार ११५४, आधिवाद नगर, रिंगरोड, नागपूर, ७०,००० 
जि.नागपूर 
08 नटश्रेष्ठ निळू फुले आर्ट फाऊंडेशन, अकोला, जि.अकोला | ५०,००० 
। ७२ | आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, मु.पो.कुरखेडा, ५०,००० 
जि.गडचिरोली 
। ७३ | मंद बुध्दी ब शारीरिक अपंग विकास संस्था, अमरावती ५०,००० 
७४ । राजगीरी वृध्दाश्रम बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ५०,००० 
| यादवनगर, नागपूर, जि.नागपूर 


एकूण रूपये- ५७,२०,००० (अक्षरी रूपये सत्तावण्ण लाख वीस हजार फक्त) 


m 
sey | Vv 

Ryn 
जे.आर.मेजारी 
कार्यासन अधिकारी 


